महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी.-१६२३/प्र.क्र.२१०/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय,मुंबई -४०० ०३२ 

दिनांक:- २६.०२.२०२४ 


विषय:- मिहान प्रकल्पाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


वाचा - 9. वित्त विभाग, कार्यासन-अर्थ यांचे परिपत्रक, दि.१२.०४.२०२३. 
२. या विभागाचे समक्रमांकाची ज्ञापने दि.०२.०६.२०२३ आणि दि.२५.०९.२०२३ 
३. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मविविकं/२०२३/वित्त व लेखा/२०७४, दि.१६.०९.२०२३ 


शासन ज्ञापन- 

मिहान प्रकल्पातील भूसंपादन, पुनर्वसन व १२.५% सानुग्रह अनुदान व भारतीय वायुदलाच्या मौजा 
जौयताळा येथील पोच रस्ता बांधकामासाठी तसेच दिवाणी न्यायालयातील कलम १८ व २८ खालील 
दाव्यांसाठी लेखाशीर्ष ३०५३ ०१७३ खाली ३५- भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
येतो. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष ३०५३ ०१७३ खाली रु.२६०.०० कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पीत केला आहे. वित्त विभागाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून मिहान प्रकल्पासाठी लेखाशीर्ष 
3043 ०१७३ खाली आतापर्यंत रू. ५२.०० कोटी (रूपये बावन्न कोटी फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर (बिम्स प्रणाली) वितरीत केला आहे. 

सदर लेखाश्गिर्षांतर्गत सद्य:स्थितीत वित्त विभागाकडून रु.७८.०० कोटी (रूपये अठ्ठयात्तर कोटी 
फकक्‍्त)इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदरहू निधी मिहान प्रकल्पासाठी खालील 
तक्त्यातील स्तंभ H.2 मधील लेखाशिर्षाखाली स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनी यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीमध्ये) 
बाब लेखाशिर्ष सन २०२३-२४ सन २०२३-२४ | या शासन 
मध्ये यापूर्वी ज्ञापनान्वये 
अर्थसंकल्पित वितरित वितरित 
तरतूद निधी करावयाचा 
निधी 
२ ३ 8 षु & 
HAA -१८खालील देय LHAN 3043 0993 रु.२६०.०० रु.५२.०० रु.६०.०० कोटी 
कलम २- ८खालील देय रकमां रु.१३.०० कोटी 
पुनर्वसन रु.०५.०० कोटी 
एकूण रु.७८.०० 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.-१६२३/प्र.क्र.२१०/२८-अ 


३. उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमान चालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (००) (०३) मिहान प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१७३) ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान' या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षाकरिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

बिम्स प्रणालीवर निधी वितरणासाठी सहसचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (विमानचाळलन), 
मंत्रालय, मुंबई (५००३६) हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून नमूद करण्यात आळे आहेत. सबब, सदर निधी बिम्स 
प्रणालीवर सहसचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (विमानचालन), मंत्रालय, मुंबई यांना वितरित 
करण्यात यावा. संचाळनालय स्तरावर देयके अदा करण्यासाठी संचालक, विमानचाळलन संचालनालय, मुंबई 
यांना नियंत्रक अधिकारी व उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकास कामांसाठी वितरीत करण्यात 
आला आहे, त्याच कामांसाठी तो दि. ३१ मार्च २०२४ पूर्वी खर्ची पडेल याची खबरदारी महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीने घ्यावी. तसेच, वितरीत निधी PLA अथवा बँक खात्यात जमा न करता विहीत प्रयोजनातूनच 
खर्च होण्याची खातरजमा कंपनीने करावी व खर्च करण्यात आलेल्या निधीबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन 
विहीत कालावधीत खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 
५. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच, 
खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील 
तरतुदी तसेच, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३ मधील 
मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
६. सदर शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक १२.०४.२०२३ च्या शासन 
परिपत्रकातील तरतुदींन्वये व प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७, सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०२२७१८०५४२५६०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


RAJASHREE 5 HIRLEKAR 


(राजश्री हिर्लेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
२. संचालक, विमानचाळन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
3. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती (कार्य.२८-अ) 
पृष्ठ २ पैकी २ 


